विषय 


संदर्भ 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक जमीन-१२१८/प्र.क्र.४८७/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०२ जानेवारी २०१९. 


:- पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली, यांच्या अधिपत्याखालील, (प्रस्तावित) पोलीस 


मदत केंद्र, सुरजागड आणि पोलीस उप मुख्यालय, प्राणहिता, यांच्याकरिता 
नवीन प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 


वन जमिनींच्या 


बाबतीत 


“Net 


Present 


Value,” 


“Compensatory 


Afforestation (charges)” व “Cost of tree felling” यांचा भरणा करण्यासाठी 
मंजूरी देण्याबाबत. 


:- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एफएलडी-२६ए१२/ प्र.क्र.४२६/ 
फ-१०, दिनांक २६.०२.२०१३. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एफएलडी-२०१८/ प्र.क्र.२१३/ फ- 
१०, दिनांक ११.०९.२०१८. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 
पोमसं/ २७-अ/ पोमकें-सुरजागड-प्राणहिता/ भूसंपादन/७१/ २०१८, 


दिनांक १७.१२.२०१८. 


ज्ञापन.- 
WAR महासंचालक, म.रा., यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील, खालील तक्त्यातील 


स्तंभ (२) मधील प्रयोजनांसाठी, स्तंभ (३) मध्ये नमूद केलेल्या वन जमिनींच्या बाबतीत स्तंभ 
(४), (५) व (६) यांमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या रकमा भरण्यासाठी, एकूण रु.१,१७,११,२४९/- इतकी 


रक्‍कम मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे:- 


अ.क्र जमिनीचे प्रयोजन जमिनीचे वर्णन व Net Present Compensatory Cost of tree 
क्षेत्रफळ Value Afforestation felling 
(charges) 
(0) (2) (3) (8) (Y) () 
१, (प्रस्तावित) पोळीस | सुरजागड बांदे, | रु.४०,१५,०००/- शि रु.२७,६८,३३९/- 
मदत केंद्र, | तालुका-एटापल्ली, 
सुरजागड येथील वन खंड 
याच्याकरिता (Compartment) 
नवीन प्रश्ञासकीय । क्रॅ-१९८ मधील 
इगारतीचे ५.० हे. जमीन 
बांधकाम करणे. 
Pa पोलीस उप | मौजा अहेरी, शि रु.४९,२७,९१०/- शि 
मुख्यालय, तालुका-अहेरी, 
प्राणहिता, येथील भूमापन 
याच्याकरिता क्र.१८०, वन खंड 
नवीन प्रशासकीय | (Compartment) 
इमारतीचे क्र.१०२२ मधील 
बांधकाम करणे. | 4-08. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः जमीन-१२१८/प्र.क्र.४८७/पोल-७. 


२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एफएलडी-२६ए१२/ प्र.क्र.४२६/ फ-१०, 
दिनांक २६.०२.२०१३, द्वारे मौजा अहेरी, तालुका-अहेरी, जिल्हा-गडचिरोली, मधील भूमापन 
क्र.१८०, खंड (Compartment) क्र.१०२२, मधील ५.० हेक्टर वन जमीन पोलीस उप 
मुख्यालय, प्राणहिता, याच्याकरिता नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी 
वळविण्यास, विवक्षित अटींवर, मंजुरी देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयानुसार उक्त 
जमिनीच्या बाबतीत उपभोक्ता विभागाने “Compensatory Afforestation” ची रक्‍कम म्हणून 
रु.४९,२७,९१०/- केंद्र शासनाकडे भरणे आव्यक आहे. 


३. तसेच, शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एफएलडी-२०१८/ प्र.क्र.२१३/ फ- 
qo, दिनांक ११.०९.२०१८, FR सुरजागड बांदे, तालुका-एटापल्ली, जिल्हा-गडचिरोली, 
येथील ५.० हेक्टर वन जमीन ही (प्रस्तावित) पोळीस मदत केंद्र, सुरजागड, याच्याकरिता 
नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी वळविण्यास, विवक्षित अटींवर, मंजुरी 
देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयानुसार उक्त जमिनीच्या बाबतीत उपभोक्ता विभागाने 
“Net Present Value” म्हणून रु.४०,१५,०००/- इतकी रक्‍कम केंद्र शासनाकडे व “Cost of 
tree felling” म्हणून रु.२७,६८,३३९/- इतकी रक्‍कम उप वनसंरक्षक, भामरागड वन विभाग, 
आलापल्ली, यांच्याकडे भरणे आवश्‍यक आहे. 


४. त्या अनुसार, परिच्छेद 9 मधील तक्त्यातील स्तंभ (४) व (4) मधील रकमा केंद्र 
शासनाच्या निर्दिष्ट बँक खात्यात भरणे व स्तंभ (६) मधील रक्‍कम उप वनसंरक्षक, भामरागड 
वन विभाग, आलापल्ली, यांच्याकडे भरणे, असे एकूण रु.१,१७,११,२४९/- (रुपये एक कोटी; 
संतरा लक्ष अकरा FAR, दोनझो एकोणपत्रास फक्त भरण्यास, याद्वारे, मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


५. SET खर्च हा गृह विभाग, मागणी क्र. बी-१०, “४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील 
भांडवली खर्च, ००, Coo, इतर खर्च, (00) (००)(०७) पोलीसांकरिता भूसंपादन आणि 
इमारतीचे बांधकाम यांवरील खर्च (कार्यक्रम) (४०७० ०१४२), ५३-मोठी बांधकामे” याखाली 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०३१३०९१८३४२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

SWAPNIL क 

GOPAL 80२१५८ 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 
२) पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, मुक्काम-नागपूर. 
३) पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः जमीन-१२१८/प्र.क्र.४८७/पोल-७. 


प्रत- 


) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 
) उप वनसंरक्षक, भामरागड वन विभाग, आलापल्ली, जिल्हा-गडचिरोली. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


